ee ee 


| पोलीस विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
| देण्यात येणारा अतिकालिक भत्ता (आहारभत्ता) 
oo "प्रदान करण्याच्या .. कार्यपध्दतीत सुधारणा 
 करण्याबांबत..... ..__________________ 


' महाराष्ट्र शान "7. 
oes . .गृहविभाग, _.__ . 
शासन निर्णय क्रमांक : टीईएक्स-०३१०/प्र.क्र.६१३/पोल ५अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक : ५१५४ ऑगस्ट २०११ 


संदर्भः:- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-पीएए-०३०४/सीआर-१२/पोल-५ अ, 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २००४ 
(२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोमंस/ ३०/८८/ 
आहार भत्ता/१७३/२० १० दिनांक २६ ऑगस्ट २०१० व १४ फेब्रुवारी २०११. 
प्रस्तावना : क | | 
राज्यातील पोलीस शिपाई ते पोलीस उपनिरीक्षक पदापर्यंतचे अधिकारी / कर्मचारी हे चोबीस 
तासाच्या कालावधीत सतत १० तासांच्या वर बंदोबस्त डयुटी किंवा इतर कामासाठी कर्तव्यार्थ राहिल्यास 
त्यांना शासन निर्णय, We विभाग दिनांक २१ फेब्रुवारी २००४ अन्वये खालीलप्रमाणे अतिकालिक भत्ता 
(आहारभत्ता) मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
१) पोलोस उपनिरीक्षक / सहायक पोलीस उपनिरीक्षक / फोटोग्राफर - रु.३६/- प्रतिदिन 
२) पोलीस हवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस शिपाई (सशस्त्र-निशस्त्र)  - रु.३०/- प्रतिदिन 


पोलीसांना देण्यात येणाऱ्या आहारभत्त्यासंदर्भात .अनुसरण्यात येणारी कार्यपध्दती जसे 
अतिरिक्‍त कामाबद्दल नोंदी ठेवणे, तसे प्रमाणित करणे, त्यासंबंधीची देयके सादर करणे ब इतर अनुषंगिक 
बाबींची पूर्तता करणे या कार्यपध्दतीत वेळेचा / पैशाचा अपव्यय होतो. वेळीच देयके सादर होत नसल्याने 
आहारभत्ता प्रलंबित राहत असल्याबाबत तक्रारी करण्यात येत असल्याने पोलीस विभागातील अधिकारी 
/ कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा अतिकालिक भत्ता (आहारभत्ता) प्रदान करण्याच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा 
करुन त्यामध्ये सुसूत्रता ब पारदर्शकता आणून सदर आहारभत्ता ठराविक रकमेने मासिक वेतनाबरोबर 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 
पोलीस महासंचालक व पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
खालील सर्ब पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना खालील प्रमाणे आहारभत्ता या सदराखाली प्रतिमाह 
आहारभत्ता मासिक वेतनाबरोबर देण्यास शासन मान्यता देण्यांत येत आहे. 
अ) पोलीस उपनिरीक्षक / सहायक पोलीस उपनिरीक्षक / छायाचित्रकार  - प्रतिमाह रु.८४०/- 
ब) पोलीस हवालदार / पोलीस नाईक / पोलीस शिंपाई (सशंस्त्र-नि:शंस्त्र) - प्रतिमाह रु.७००/- 


कृ.मा.प... 


D\2011\Cabinet Note\C.R.613-2010-GR.iwp final. lwp i 


२. 


ern. 


सदर आहारभत्ता या सदराखाली मासिक वेतनाबरोबर द्यावयाची आहारभत्त्याची सुधारीत 


पध्दती दिनांक १ सप्टेंबर २०११ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


3. 


या प्रित्यर्थ येणारा खर्च हा मुख्य लेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस" अंतर्गत खालील 


उपलेखाशिर्षाखाली टाकण्यात येऊन सन २०११-१२ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


डॅ. 


(१) ००१ संचालन व प्रशासन (००)(०१)पोलीस निरीक्षणालय (२०५५ ००१४) 
(२) ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण (००) (०१) पोलीस प्रशिक्षण विदयालये-इतर खर्च(२०५५ ००२३) 
(३) १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई(२०५५ 0032) 
(४) १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०२) गुन्हा अन्वेषण विभाग मुफसल- (२०५५ ००४१) 
(५) १०१ गुन्हा अन्वेषण ब दक्षता (००) (०३) लाचलुचपत विरोधी केंद्र-(२०५५ ००५२) 
(६) १०८ राज्य पोलीस मुख्यालय शहर पोलीस इतर खर्च (२०५५ ००९७) 
(७) १०९ जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल इतर खर्च(२०५५ ०१६८) 
(८) १११९ रेल्वे पोलीस (००)(०१) मध्य, दक्षिण व घश्‍चिम रेल्वे पोलीस इतर खर्च(२०५५ ०४४४) 
(९) १०५ सीमा सुरक्षा दल (००)(०१) सिमा सुरक्षा दल-इतर खर्च(योजनेत्तर) (२०५५ ००६१) 
(१०) १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस (०१) पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय बृहन्मुंबई (२०५५ ००७९) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 


४८३/११/व्यय-७ दिनांक २०.०८.२०११ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार FATA, © -- _ -““"__:-- 


| (RES ) 
wea sat सचिव, गृह विभाग 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक ,राज्य राखीब पोलीस बल,म.रा.,मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक,लोह मार्ग म.रा.,मुंबई 

पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई 

सर्व पोलीस आयुक्‍त (बृहन्मुंबई वगळून) | शिश 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई: _ 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक,फोर्स बन,म.रा.,मुंबई 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सर्व परिक्षेत्र 

अपर पोलीस महासंचलाक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक . : 

सर्व पोलीस आयुक्‍त / सर्व पोलीस अधीक्षक 


D:\201 1\Cabinet Note\C.R.613-2010-GR.1wp २89 2 


= प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षणं शाळा 

सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस भल गट क्र. १ ते १०-- - 

प्राचार्यगुन्हा अन्वेषणप्रशक्षणशाळा,नाशिक [|| 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
अधिदान ब लेखाधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व कोषागार अधिकारी 

वित्त बिभाग, व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती / पोल-५ अ. | 


RKKEKKE 


D:\201 1\Cabinet Note\C.R.613-2010-GR .Iwp final.lwp 3 


